पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१०९ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३. 


Kel 

Ry 

— 
l 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०३१६/ प्र.क्र.१०४/पोल-३, दि.१३.०९.२०१९. 

२)शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि. १०.०९.२०२०. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ- सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.२४.०३.२०२१. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोळ-३, दि.३०.०९.२०२१. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.२३.०३.२०२२. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.१९.०९.२०२२. 

७)शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.पीडब्लुएस-०५१९/प्र.क्र.३५१/पोलळ-४,दि.२८/३/२०२२. 

८) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

जा.क्र.आस्था-१/ई-७/पुनर्रचना सुधारित आकृतीबंध/२०२२/४५००,दि.१३/१२/२०२२. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३, दि.०९.०३.२०२३. 

१०) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३, दि.३०/०६/२०२३. 

११) पोलीस सह आयुक्‍त (प्रशासन), पोळीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२(८)/ 
र.व.का/पमोवा/१३७/२०२३,दि.३०/०८/२०२३. 

१२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३. 

१३) वित्त विभाग, शासन शुद्धिपत्रक, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२३ 


शासन निर्णय - 


गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथे नमूद दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये मिरा-भाईदर-वसई-विरार पोळीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 


असून सदर आयुक्‍तालयाकरिता पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरून पोलीस निरीक्षक-१५ व 


सहायक पोलीस निरीक्षक-१० अशी एकूण २५ पदे वर्ग करण्यात आली होती. 


२. तदनंतर संदर्भीय क्र.७ येथील गृह विभाग,शासन निर्णय दि.२८/३/२०२२ व संदर्भीय क्र.८ येथील 


अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


दि.१३/१२/२०२२ च्या पत्रास अनुलक्षून पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील ०१ 


पोलीस उप निरिक्षक (वाहतूक) व २७ सहायक पोलीस उप निरिक्षक (रेडीओ यांत्रिकी) इत्यादी पदे कमी 


करण्यात आली आहेत. 


३. 


यापूर्वी पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील १७,१३८ अस्थायी 


पदांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.९ येथे नमूद दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे 


दिनांक ०१ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


४. 


SMA, BINT संदर्भ क्र.११ येथील दि.३०.०८.२०२३ रोजीच्या पत्राव्दारे पोळीस सह आयुक्‍त 


(प्रशासन), बृहन्मुंबई यांनी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील पुढील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या १७,१०९ पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


पदनिर्मिती केलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


एकूण 
पदांची 
निर्मिती 


मागील मुदतवाढ 
दिलेल्या 
शासन निर्णयाचा क्रमांक 
व दिनांक 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुलै 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 


२,५६८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ 


२९ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ 
प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ 


३,३५३ 


सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले 
पदनिर्मितीचे ८१ आदेश, दिनांक २७ एप्रिळ १९६४ ते ०८ 
मे २०१७. 


९,४७७ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१११/ 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ 


१४९४ 


गृह विभाग, शा.नि.क्र.अपीओ ३१०८/प्र.क्र.२८४/पोल-३ 
दि.०७.०८.२००८ व शासन शुध्दीपत्रक क्र.ओपीओ 
३१०९/प्र.क्र.३६६/पोल-३, दि.३०.०१.२०१० क्र. ओपीओ 
३६१६/प्र.क्र.८८/पोल-३, दि.०९ जानेवारी, २०१७ 


०२ 


ग.वि.,श्ा.नि.क्र.ओपीओ-०३१५/प्र.क्र.११७/पोल-३, 
दिनांक १७ मे, २०१७. 


१८६ 


एकूण 


१७,१०९ 


शासन निर्णय, गृह विभाग 
क्र.सीटीई-३११८/ प्र.क्र.१३/पोल- 
३, दिनांक ०९/०३/२०२३. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


५. आता, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वरील तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,१०९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 


६. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय 


पोलीस, (०२)-शहर पोलीस (02) (०१)-आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो 


सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


39.02.2023 व दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२११७४०५९२३२९ असा आहे. हा ATCT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 

R U Pp A L | S A N J O G 2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc4304 
43efec55f07e98dc173423779d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


KA B A R E serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A 
4681399FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, 
cn=RUPALI SANJOG KABARE 
Date: 2023.09.21 17:42:49 +05'30' 
(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११८/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


